राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण 
प्रकल्पाअंतर्गत, प्रकल्प अंमलबजावणी 
गटामध्ये रिक्‍त पदाच्या नियुक्तीसाठी 
मुलाखत मंडळ तयार करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
छासन निर्णय क्र आव्यप्र २०१९/प्र.क्र.१९८/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ एप्रिल, २०२१ 


प्रस्तावना - 


राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत, प्रकल्प राज्यात राबवण्यात येत आहे. 
सदर प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्य प्रकल्प अंमलबजावनी गट स्थापन करण्यात आले आहे. सदर 
अंमलबजावनी गटातील ०२ सहायकाची पदे रिक्‍त असून त्या पदावर कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍ती 
करण्यासाठी उमेदवारांची मुलाखत घेण्यासाठी मुलाखत मंडळ स्थापन करण्याची बाबत 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सहायकाची ०२ पदे भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली. त्यानुसार ६४ उमेदवार पात्र 
ठरले असून त्यांच्या नियुक्तीसाठी निवडप्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. कोरोणा विषाणूचा प्रादुर्भाव 
विचारात घेता उमेदवाराच्या निवडीसाठी चाळणी परीक्षा घेणे हाक्य नसल्याने उमेदवाराची प्रत्यक्ष 
ऑनलाईन मुलाखत घेऊन नियुक्‍ती प्रक्रिया करण्यात येत असून त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापकाच्या 
अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे मुलाखत मंडळ स्थापन करण्यात येत आहे. 


१. प्रकल्प व्यवस्थापक (राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प) अध्यक्ष 
२. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, यशदा, पुणे सदस्य 
३. अवर सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय सदस्य 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या a 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२३११३७००८८१९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
उ दृ'डी. yh? 
(हितेंद्र दुफारे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. प्रकल्प व्यवस्थापक, राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प 
२. महासंचालक, यशदा, पुणे 
३. निवड नस्ती 


scanned पणा Camscanne 


